होर्डिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सवर लावणे व 
हाताने रंगविण्याकरिता दर. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निणर्य क्रमांक: मावज-२०१८/प्र.क्र.२४१/३४ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जून, २०१८ 


वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- मावज-२०१६/प्र.क्र.१९९/३४, 
दिनांक १४.०७.२०१६ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- मावज-२०१६/प्र.क्र.१९९/३४, 
दिनांक ३१.३.२०१८ 
३) संचालक (माहिती) (प्रशासन) महासंचालनालय यांचे पत्र क्र. प्रदर्ाने-२०१८-१९/ 
हो.या.द.मु./का-६/७३३, दिनांक ३१ मे,२०१८ 
प्रस्तावना : 


शासनाची ध्येय धोरणे, विविध जनकल्याणकारी योजनांची, कार्यक्रमांची माहिती सामान्य जनतेस 
होण्यासाठी, होडिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सद्वारे छापून लावणे व काढणे ही कामे करणाऱ्या संस्थांच्या 
शासनमान्य यादीस संदर्भिय शासन निर्णय क्र.१ अन्वये मान्यता दिली आहे. सदर मान्यता दिनांक ३१ मे २०१८ 
रोजी संपुष्टात आली आहे. या होर्डिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सद्वारे लावणे व काढणे या कामाकरिता 
नेमलेल्या संस्थांच्या या यादीस व दरास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

संदर्भिय शासन निर्णय क्र.१ अन्वये होर्डिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सद्वारे लावणे व काढणे या 

कामाकरिता नेमलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरास दिनांक १ जून, २०१८ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत या 
तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२२१०१९२०१४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Ramkisan 1 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf154f99ec0b0d9e613209e2 


N a fa ya n fa O M 1 ५ a | e 0e7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan Narayanrao Musale 


Date: 2018.06.22 10:19:39 +05'30' 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत , 

महासंचालक, माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय,मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

उपंसचालक (लेख), माहिती व जनसपंर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
संबंधित संस्था (माहिती जनसंपर्क महासंचाळनालयामार्फत) 

निवड नस्ती/कार्या-३४. 


Co ०0८ “५७ A) -O 


on SG © 


